कृषि विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न अनुदानित 
संस्थामधील कर्मचा-यांकडून जमा केलेल्या 
परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेचा 
परतावा यासाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षात अनुदान वितरीत करण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, wpa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : कृषिवि-३७२२/प्र.क्र.१३३/७-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १० फेब्रुवारी, २०२३. 


वाचा :-१) शासन निर्णय क्रमांक, कृषि व पदुम विभाग, कृविआ-११०८/प्र.क्र.१००/६-अे, 

दिनांक २७/०२/२००९, 

२) शासन निर्णय क्रमांक, कृषि व पदुम विभाग, कृविआ-१११०/प्र.क्र.१००/६-अे, 
दिनांक ०५/०३/२०११, 

३) शासन निर्णय क्रमांक, कृषि व पदुम विभाग, संकिर्ण-१५१४/प्र.क्र.११७/६-अ, 
दिनांक ३०/११/२०१५, 

४) शासन निर्णय क्रमांक, कृषि व पदुम विभाग, कोकृवि-११२२/प्र.क्र.४६/६-अ, 
दिनांक १४/१०/२०२२, 

५) शासन निर्णय क्रमांक, कृषि व पदुम विभाग, कृषिवि-३७२२/प्र.क्र.१३३/७-अ, 
दिनांक १८/०७/२०२२, 

६) नियंत्रक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी यांचे पत्र जा.क्र.मफुकृवि/नियंत्रक/ 
लळेखा-४/६१५/२०२२, दिनांक ११/११/२०२२, 

७) नियंत्रक, डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली यांचे पत्र 
जा.क्र.डॉ.बासाकोकृवि/लेखा-३/नपअंनिवेयो/५०२/२०२२, दिनांक २२/१२/ २०२२, 

८) नियंत्रक, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला यांचे पत्र 
जा.क्र.अप्रवि/अंसेनियो/२२९२/२०२२, दिनांक २३/१२/२०२२, 

९) नियंत्रक, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी यांचे पत्र 
जा.क्र.सीएफबी/डीसीपीएस/२२४५/२०२२, दिनांक १५/१२/२०२२. 


प्रस्तावना :- 

सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात कृषि विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न अनुदानित संस्थांमधील 
कर्मचा-यांकडून जमा केलेल्या परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेचा परतावा तसेच सहाव्या वेतन 
आयोगाच्या स्तर-२ मध्ये जमा थकबाकीच्या रकमा व्याजासह प्रदान यासाठी लेखाशीर्ष ८३४२ ०१४१ 
अंतर्गत,५०-इतर खर्च या बाबीकरीता रु.४०८.०७ लाख निधी संदर्भ क्र.५ येथील शासन निर्णयान्वये वितरीत 
करण्यात आलेला आहे. आता, चारही कृषि विद्यापीठांनी संदर्भ क्रमांक ६ ते ९ अन्वये मागणी केल्यानुसार 
निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७२२/प्र.क्र.१३३/७-ओ 


शासन निर्णय :- 

सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात राज्यातील कृषि विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न अनुदानित 
संस्थामधील कर्मचा-यांकडून जमा केलेल्या परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेचा परतावा व सहाव्या 
वेतन आयोगाच्या स्तर-२ मध्ये जमा थकबाकीच्या रकमांचे व्याजासह प्रदान यासाठी लेखाशीर्ष ८३४२ ०१४१ 
अंतर्गत,५०-इतर खर्च या बाबीकरीता एकुण रु.६,५५,३९,०००/- (अक्षरी रुपये सहा कोटी पंचावन्न लाख 
एकोणचाळीस हजार फक्त) इतके अनुदान सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” प्रमाणे वितरीत करण्यास 
शासन मंजुरी देत आहे. 
२. अटीव शर्ती:- 

१) संदर्भ क्रमांक १ ते ४ येथील शासन निर्णयातील अटी व शातींची पुर्तता करण्यात यावी. 

२) विद्यापीठास मंजूर करण्यात आलेले अनुदान महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ अधिनियम १९८३, 
महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ परिनियम १९९०, आणि महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ लेखा संहिता १९९१ 
मधील तरतूदीप्रमाणे आणि प्रचलित शासन आदेशा व विहित कार्यपध्दतीनुसार सक्षम अधिका- 
यांची प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेतल्यानंतर विहीत मर्यादेत खर्च करण्यात यावे. केवळ 
अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे किंवा अनुदान वितरीत केले आहे म्हणून खर्च करु नये. 

३) सदर अनुदान कोणत्याही परिस्थितीत स्वीय प्रपंजी लेख्यात / PLA बँक खात्यात ठेवता येणार 
नाही. 

४) सदर अनुदान सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातच खर्चासाठी सक्षम स्तरावर मान्यता घेऊनच 
खर्च करण्यात यावे. 

५) अर्थसंकल्पीत अंदाजाव्दारे उपलब्ध करुन देण्यात येत असलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
शासनास सादर करावे. 

६) उपलेखाशिर्षनिहाय, गटनिहाय, योजनानिहाय व बाबनिहाय वितरीत केलेला निधी कोणत्याही 
कारणास्तव अखर्चित / शिल्लक राहीला / राहणार असेल तर सदर अखर्चित / शिल्लक निधी 
शासनाचे मान्यतेशिवाय इतर गटांसाठी / योजनांसाठी / बाबींसाठी परस्पर वर्ग करु नये किंवा 
खर्च करु नये. 

७) निधी खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिकेमध्ये 
उल्लेख केलेल्या तसेच नियोजन व वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना व 
प्रचलित अटी व शार्तींचे व वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


३. विद्यापीठाचे नियंत्रक आणि इतर संबंधित सक्षम प्राधिकारी यांनी उपरोक्त अटी व ania 
काटेकोरपणे अनुपालन करावे. 

४. या सोबतच्या विवरणपत्रातील स्तंभ क्र. ३ मधील आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी वरीलप्रमाणे 
वितरीत केलेले अनुदान शासन निर्णय क्रमांक कृषि व सहकार विभाग क्रमांक ओजीयु-१०७२/१८४७१/'व्ही, 
दिनांक २७ सप्टेंबर १९७२ आणि शासन निर्णय क्रमांक कृषिवि- २००३/सीआर-३५/२०-अ, दिनांक 
२५/४/२००३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे संबंधित कृषि विद्यापीठाचे नियंत्रक यांना अदा करण्याबाबत आवश्‍यक 
कार्यवाही करावी. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७२२/प्र.क्र.१३३/७-अओ 


५. या प्रित्यर्थचा खर्च सन २०२२-२०२३ च्या अंदाजपत्रकात खालील लेखाशीर्षाखाली मंजूर केलेल्या 


तरतूदीतून भागवावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


८३४२ - इतर ठेवी 

00- 

११७- शासकीय कर्मचा-यांसाठी परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना 

(००) (०8) कृषि विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न अनुदानित संस्थामधील कर्मचा-यांकडून 
जमा केलेल्या परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेच्या अंशादानाचा परतावा. 
(८३४२ ०१४१) 


६. सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ (भाग-१) मधील परिच्छेद १४२ के अन्वये 


प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार व वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ 
क्रमांक १६/ प्रशा-४ दि.२४/०१/२०२३ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


9. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 


करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०२१०१२०१२२७६०१ असा आहे. सदर 


शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by UMESH NARAYAN CHANDIWADE 


U M ES H N A RAYA N DN: CN = UMESH NARAYAN CHANDIWADE 


MAHARASHTRA, OU = AGRICULTURE AND ADF 


Cc H A N D | WA D E sho es 0 12:04:37 +05'30' 
(Aa चांदिवडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


. महासंचालक / सल्लागार (वित्त), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे, 

. संचालक (कृषि प्रक्रिया व नियोजन), कृषि आयुक्तालय, पुणे-१, 

. कुलसचिव / नियंत्रक/ संचालक (शिक्षण), महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, 

. कुलसचिव /नियंत्रक/ संचालक (शिक्षण), डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, 


दापोली, 


. कुलसचिव / नियंत्रक/ संचालक (शिक्षण), वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी, 
. कुलसचिव / नियंत्रक/ संचाळक (शिक्षण), डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला, 

. उपविभागीय कृषि अधिकारी, अहमदनगर/ दापोळी/ अकोला/ परभणी, 

. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे, 

९. 


महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 


१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर, 
११.उपकोषागार अधिकारी, राहूरी, जिल्हा - अहमदनगर, 
१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी, 
१३.उपकोषागार अधिकारी, दापोली, जिल्हा - रत्नागिरी, 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७२२/प्र.क्र.१३३/७-ओ 
१४.जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला, 
१५.उपकोषागार अधिकारी, अकोला, जिल्हा - अकोला, 
१६.जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी, 
१७.उपकोषागार अधिकारी, परभणी, जिल्हा - परभणी, 
१८. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 
१९.निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई, 
२०.मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 
२१.उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ) स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 
२२.वित्त विभाग (व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
२३.कक्ष अधिकारी, कार्यासन २ओ/६अ , कृषि व पदुम विभाग, मंत्राळय, मुंबई - Yoo ०३२, 
२४.कार्यासन ७-अ (निवडनस्ती), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७२२/प्र.क्र.१३३/७-ओ 


विवरणपत्र-अ 


शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक : कृषिवि-३७२२/प्र. क्र.१३३ /७-अ, दिनांक १०/०२/२०२३ सोबतचे 


विवरणपत्र-अ. 
(रु.लाखात) 
ग त क या शासन सन २०२२-२३ 
0 es 
तोवर | तषा या निर्णयान्वये वर्षात एकूण 
अ. आहरण व संवितरण 
लेखाशीर्ष उद्दष्टे व बाब वितरीत वितरीत 
क्र. : अधिकारी वितरीत केलेले 
करावयाचे अनुदान 
अनुदान अनुदान 
अनुदान 
| : 2. 3. az . 4. ह. 
१) | ८३४२ - इतर ठेवी उपविभागीय कृषि ४८.१९ ३२०.०० ३६८.१९ 
00 - अधिकारी, 
११७ - शासकीय कर्मचा-यां अहमदनगर 
साठी परिभाषित अंशदान उपविभागीय १००.२७ १२४.१९ २२४.४६ 
निवृत्तीवेतन योजना कृषि अधिकारी, दापोली 
(००) (०६) कृषि विद्यापीठे व 
त्यांच्याशी संलग्न अनुदानित उपविभागीय ६४.६१ ६५.०० १२९.६१ 
संस्था मधील कर्मचा-यांकडून कृषि अधिकारी, अकोला 
a oo उपविभागीय १९५.०० १४६.२० ३४१.२० 
ee हव कृषि अधिकारी, परभणी 
योजनेच्या अंशादानाचा परतावा 
कन एकूण ४०८.०७ ६५५.३९ १०६३.४६ 
५०-इतर खर्च 


(अक्षरी रुपये सहा कोटी, पंचावन्न लाख, एकोणचाळीस हजार फक्त) 


CHANDIWADE 
(उमेश चांदिवडे) 


Digitally signed by UMESH NARAYAN 


UMESH NARAYAN 5090000000 2000005 
= Maharashtra, O = Gi 


OVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, ou = AGRICULTURE AND ADF 
DEPARTMENT 


Date: 2023.02.10 12:04:59 +05'30" 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


